शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयातील ७३ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२० पासून दि.३१.०८.२०२० 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मार्च, २०२०. 


पहा :- १ शा.नि.उ.ऊ व का वि,क्र.एफडीई-१०२००२/सीआर-१२६७(१)/२००४/कामगार-१, 
दि.२९/०६/२००४. 
२) शा.नि.उ.ऊव का वि, क्र.औसुवआ-१०१९/प्र.क्र.१६४/कामगार-१, दि.१०/१०/२०१९. 
3) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संऔसुवआ/आस्थापना/२३६४/२ब, दि.१२.०३.२०२०. 
४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२०. 


शासन निर्णय - 

संदर्भ क्र.१ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या सर्व पदांचा उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आढावा घेण्यात येऊन वित्त 
विभागाच्या सहमतीने आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यांत आलेले आहेत. औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील, राजपत्रित व अराजपत्रित ७३ अस्थायी पदे, दि.०१.१०.२०१९ 
पासून दि.२९.०२.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यांत आली होती. 
२. आता, सोबतच्या परिशिष्टातील "अ", "ब", "क", "ड", "इ" व "फ" येथे दर्शविलेली, ७३ 
अस्थायी राजपत्रित व अराजपत्रित पदे, दि.०१.०३.२०२० पासून दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. परिशिष्ट "अ", "ब", "क" आणि "इ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, 
मुख्यळेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता, 
(००) (०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. परिशिष्ट "Ss" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ००४ संशोधन व सांख्यिकी (००) (०१) औद्योगिक कारणामुळे 
होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन (२२३० ०४५२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
५. परिशिष्ट “फ” मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक 


पृष्ठ ११ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९) या 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर ७३ 
अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यांत यावा. 
७. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१९१२३०३११२१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
M e g h as h ya mM DN: CN = Meghashyam Nawar, C = IN, 

S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Industries, Energy 


N aw a i and Labour Department 


Se ees 
(मेघड्याम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
प्रत माहितीस्तव, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 
प्रति, 
१) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: संचालक, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई) 
३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/ 
नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६ 
) 

) 


कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कामगार-१) 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि.१९ मार्च, २०२०. 
परिशिष्ट “अ 
राजपत्रित पदे 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१ ०१ वेतन” 
शी संबंधित पदे. 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील सर्व संवर्गातील अस्थायी पदांचा तपशील- 


अ. पदनाम पदांची ठिकाण वेतन मेंट्रीक्स पदनिर्मिती 
क्र. संख्या 
१ अपर संचालक, 2 | मुंबई (१ एस-२४: झशा.नि.उ.ऊ.व का.वि. 
औद्योगिक सुरक्षा पुणे (१) ७१,१००-२,११,९०० | क्र.आस्थापना- १०२००/ 
व आरोग्य (१२६७)/भाग-(१)/ २००४/ 
संचालनालय काम-१, दि.२९/६/२००४ 
२ | ae संचालक, 2 | मुंबई (9) एस-२३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा वसई (१) ६७,७००- एफडीई- ३२८०/१५९७/ 
व आरोग्य २,०८,७०० का-६, दि.११/६/१९८१ व 
संचालनालय क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ 
का-११, दि.२३/५/१९९७ 
३ | We संचालक, कल्याण (१) एस-२३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा ६७,७००- एफडीई-३२९०/५३८४/ 
व आरोग्य २,०८,७०० का-२, दि.१/१/१९९१ व 
संचालनालय क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ 
(एम.ए.एच.सेल) का-११, दि.२३/५/१९९७ 
४ | ou संचालक, ६  । ठाणे (१ एस-२०: झशा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा सह Y (१) | ५६,१००-१,७७,५०० | एफडीई- ३२८०/१५९७/ 
व आरोग्य (कार्य-२) का-६, दि.११/६/१९८१ व 
संचालनालय नाशिक (१) क्र.एफडीई- १२१४३१/का- 
नांदेड (१) ३, दि.१३/८/६९ 
सातारा (१) 
अहमदनगर (१) 
4 | Su संचालक, २२ | कल्याण (9) एस-२०: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा वसई (१) ५६,१००-१,७७,५०० | आस्थापना- १०२००/ 
व आरोग्य रायगड (१) (१२६७/भाग-(१)/२००४/ 
संचालनालय अपर पुणे (२) काम-१, दि.२९/६/२००४ 
(कार्य-३) अन्वये निर्माण करण्यात 
सह पुणे (९१ आलेल्या उपसंचालकांच्या 
(कार्य-२) २२ पदापैकी ४ पदे मुंबई 
सह पुणे (२३) कार्यालयाकरीता मंजूर 
(कार्य-१) करण्यात आली होती. परंतु 
नाशिक (२) शा.नि.उ.ऊ.व का. वि. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


धुळे (१) क्र.एफडीई- 0499/ 
कोल्हापूर (२) प्र.क्र.२९/ काम-१, 

सांगली (१) दि.३१/५/२०११ *मुंबई 
औरंगाबाद (२) कार्यालयातील उप 

अकोला (१) संचालकांची ४ पदे-- अपर 
अमरावती (१) संचालक, पुणे येथे ३ पदे 
नागपूर (२) स्थलांतरीत करण्यात 
भंडारा (१) आलेली होती. ती ३ पदे सह 


संचालक (कार्य-१) येथे 
स्थलांतरीत करण्यात 
आलेली आहेत. व सह 
संचालक, पुणे (कार्य-२) येथे 
१ अशाप्रकारे स्थलांतरीत 
करण्यात आली आहेत. 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 


DN: CN = Meghash N ,»C=IN,S= 
M 8 g h as h y a mM Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Industries,Energy and Labour Department 
N awar Date: 2020.03.19 12:39:18 +05'30' 
(मेघःऱयाम नवार) 


कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि.१९ मार्च, २०२०. 
परिशिष्ट “ब” 
अराजपत्रित पदे 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनाळय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन” शी 


संबंधित पदे. 
अ. कार्यालय पदनाम । पदांची वेतन मेंट्रीक्स पदनिर्मिती 
क्र. संख्या 
। आओऔद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ । एस-८: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र.एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००-८१,१०० ३२८०/ (१५९७) /का-६, 
मुंबई दि.११/६/१९८१ अन्वये वरिष्ठ 
लिपिकाची २ पदे संचालनालयाच्या 
ब) औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ १ | एस-८: मुंबई कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात 
आरोग्य लिपिक २५,५००-८१,१०० । आली होती. पैकी वरिष्ठ लिपिकाचे 
संचालनालय,पुणे एक पद झा.नि. उ. ऊ.व का.वि., क्र. 
(कार्य-१) एफडीई-०५११/ प्र.क्र.२९ /का-१, 
दि.९/९/२०१४ अन्वये सह 
संचालक,पुणे (कार्य-१) येथे 
स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 
२ औद्योगिक सुरक्षा व [लघुलेखक | १ | एस-१४६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | निम्न श्रेणी ३८,६००-१,२२,८०० | आस्थापना- १०२००/(१२६७)/ भाग- 
मुंबई १/२००४/ काम-१, दि.२९/६/२००४ 
३ औद्योगिक सुरक्षा व | दप्तरबंद ण एस-३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, १६,६००-५२,४०० | ३२६४/१५००/ काम-३, 
मुंबई दि.२२/६/१९६४ 
8 औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक ॥्‌ एस-१३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, ३५,४००-१,१२,४०० | ३२८०/(१५९७/ का-६, दि. ११/६/१९८१ 
कल्याण वशा.नि.उ.ऊ. व का.वि. आस्थापना- 
१०२००२/ (१२६७)/ भाग-१/२००४/ काम- 
१, दि.२९/६/२००४ 
५ औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक २ | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० _।१३२४६/ १३०९८७/ काम-३, 
अपर संचालक, पुणे दि.२९/३/१९६५ 
नि औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक १ | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० ।१९७८/११६२/काम-६, 
सोलापूर दि.१४/८/१९८० 
9 औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक I एस-१३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | (सांख्यिकी) ३५,४००-१,१२,४०० | १९७८/११६२/काम-६, 
ठाणे दि.१४/८/१९८० 
८ औद्योगिक सुरक्षा | लिपिक १ | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र.एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० ।१९७८/११६२/काम-६, 
ठाणे दि.१४/८/१९८० 
९ औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन १ | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | चाळक १९,९००-६३,२००  । ३२८५/३३८७/काम-६, 


ठाणे 


दि.९/२/१९८५ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शि औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० | १९७८/११६२/ काम-६, 
सातारा दि.१४/८/१९८० 

शि १ ।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० २७८२/(२३८५)/काम-६, 
रायगड दि.८/९/१९८२ 

१२ ।औद्योगिक सुरक्षा | लिपिक एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२००  । ३२८०/(१५९७)/ काम-६, 
नाशिक दि.११/६/१९८१ 

१३ ।|औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | चालक १९,९००-६३,२०० | ३२८४/(२९३८)/ काम-६, 
नाशिक दि.३०/१/१९८४ 

१४ ।|औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ एस-८: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००-८१,१०० ३२८०/(१५९७)/ काम-६, 
कोल्हापूर दि.११/६/१९८१ 

१५ ।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० | ३२८०/(१५९७)/काम-६, 
कोल्हापूर दि.११/६/१९८१ 

१६ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | चाळक १९,९००-६३,२०० । ३२९०/५३३०/काम-८, दि.७/४/१९९२ 
कोल्हापूर 

१७ |।औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक एस-१३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, ३५,४००-१,१२,४०० | ३२००/१५९७/काम-६, दि.३/७/१९८१ 
औरंगाबाद 

१८ ।|औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ एस-८: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००-८१,१०० ३२८०/(१५९७)/काम-६, 
औरंगाबाद दि.११/६/१९८१ 

१९ ।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० | ३२८०/(१५९७)/काम-६, 
औरंगाबाद दि.११/६/१९८१ 

Meghashyam (1000. 
Nawar Date: 2020.09.19 129940 ळी णल 
(मेघःऱयाम नवार) 


कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि. १९ मार्च, २०२०. 
परिशिष्ट “क” 
रासायनिक कक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० 0429) 09 वेतन” 
शी संबंधित पदे. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम- 
६,दि.२/४/१९८६ 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मेंट्रीक्स 
संख्या 

ति “औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक शिंका एस-२३: 
संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ६७,७००-२,०८,७०० 

२ * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शिंगी एस-२०: 
संचालनालय, कल्याण ५६,१००-१,७७,५०० 

३ * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शिंगी एस-२०: 
संचालनालय, वसई ५६,१००-१,७७,५०० 

४ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक शिंगी एस-१३: 
संचालनालय, नागपूर ३५,४००-१,१२,४०० 

4 औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शिंदी एस-२०: 
संचालनालय, ठाणे ५६,१००-१,७७,५०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये मुंबई 
कार्यालयातील उप संचालकांची २ पदे सह संचालक, कल्याण येथे १ व सह संचालक, वसई येथे १ 
अशाप्रकारे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. 

तसेच शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दि.२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात सह संचालकांचे एक पद मंजूर करण्यात आले होते, परंतु 

+ शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.१५/२/२०१२ अन्वये मुंबई 
कार्यालयातील सह संचालकाचे १ पद सह संचालक, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात आले 
आहे. 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
M e g h as h a mM DN: CN = Meghashyam Nawar, C = IN, 8 
y = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Industries,Energy and 


N aw a I Labour Department 


Date: 2020.03.19 12:39:58 +05'30' 
(मेघःऱयाम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि. १९ मार्च, २०२०. 
परिशिष्ट “ड 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-००४ संशोधन 
व सांख्यिकी -(००)-(०१) औद्योगिक कारणांमुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन (२२३० 
०४५२) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ.क्र. कार्यालय पदनाम | पदांची वेतन मॅट्रीक्स पदनिर्मिती 
संख्या 
7 औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ शि एस-८: शा.नि.विकास विभाग, क्र. 
आरोग्य लिपिक २५,५००-८१,१०० | एफडीई-१३४७/४८-जे, 
संचालनालय, दि.११/५/१९५६ 
मुंबई 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 


DN: CN = Meghashyam Nawar, C = IN, S = 
M eg h as h yam N awar Maharashtra, O = Government it Of Maharashtra, 
OU = Industries, Energy and Labour Department 
Date: 2020.03.19 12:40:16 +05'30" 


(ATA नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि. १९ मार्च, २०२०. 
परिशिष्ट “इ” 
सुरक्षा कक्षातील ७ पदे 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८१/काम-६, दि. 
२९/११/१९८५, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ काम-१, 
दि. ३१/५/२०११. 

लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन” 
शी संबंधित पदे. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मेंट्रीक्स 
संख्या 
शि औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक शि एस-२३: 
संचालनालय, मुंबई. ६७,७००-२,०८,७०० 
२ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक aa एस-२०: 
संचालनालय, मुंबई. ५६,१००-१,७७,५०० 
३ |* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शिंगी एस-२०: 
संचालनालय, रायगड ५६,१००-१,७७,५०० 
४ |# औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य अधिक्षक = एस-१३: 
संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ३५,४००-१,१२,४०० 
५. ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य अधिक्षक २ एस-१३: 
संचालनालय, मुंबई. (सांख्यिकी) (मुंबई -9) ।३५,४००-१,१२,४०० 
(वसई-१) 
६ |औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | लघुटंकलेखक | Wee: 
संचालनालय, मुंबई. २५,५००-८१,१०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये * मुंबई 
कार्यालयातील उप संचालकांचे १ पद, सह GASH, रायगड येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 

PUPA SHA का.वि. क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२/०४/१९८६ अन्वये मुंबई 
कार्यालयात अधिक्षकांचे १ पद मंजूर करण्यात आले होते. शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई- 
०५१११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.०९/०९/२०१४ अन्वये मुंबई कार्यालयात अधिक्षकांचे १ पद सह 
संचालक,पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 


: CN = ,C=IN,S= 
M 8 g h a 5 h y a m Mah sae fia Oc Covenant Of ळक, 
OU = Industries,Energy and Labour Department 
N awarlr Date: 2020.03.19 12:40:35 +05'30" 
(मेघःऱयाम नवार) 
° 


कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि. १९ मार्च, २०२०. 
परिशिष्ट “फ” 
वैद्यकीय शाखेचे बळकटीकरणासाठीच्या ६ पदांचा तपशील 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९४/सीआर-१६३/काम-११, 
दि.४/१/१९९५ व शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९६/४११/काम-११, 
दि. ४/६/१९९६. 


अ.क्र. कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मॅट्रीक्स 
संख्या 
7 औद्योगिक सुरक्षा व राजपत्रित 3 एस-१५:  ४१,८००- 
आरोग्य संचालनालय, | वरिष्ठ वैज्ञानिक १,३२,३०० 
मुंबई. अधिकारी 
2 शग अराजपत्रित शि एस-१०:  २९,२००- 
कनिष्ठ वैज्ञानिक ९२,३०० 
अधिकारी 
3 ee oe वरिष्ठ प्रयोगशाळा az एस-८: २५,५००- 
सहायक ८१,१०० 
४ फा अधिक्षक शि एस-१३:  ३५,४००- 
१,१२,४०० 
प श्या a8 वाहन चालक २ एस-६: १९,९००- 
(मुंबई-१) | ६३,२०० 
(पनवेल-१) 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
M e g h as h ya m DN: CN = Meghashyam Nawar, C = IN, 

S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Industries,Energy 


N awa [ and Labour Department 


Date: 2020.03.19 12:40:51 +05'30' 


(मेघःइयाम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र. औसुवआ-०३२०/प्र.क्र.५६/कामगार-१, दि. १९ मार्च, २०२०. 


जोडपत्र 


विवरणपत्र “अ” “ब” “क” आणि “इ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 


२२२३०- 


कामगार व सेवायोजन 


eel q- 


कामगार 


१०२- 


कार्यस्थान परिस्थिती व सुरक्षितता 


(००)(०१) 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय (22300424) 


विवरणपत्र “ड” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 


२२२३०- 


कामगार व सेवायोजन 


॥___ गोह १- 


कामगार 


00४- 


संशोधन व सांख्यिकी 


(००)(०१) 


औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोग व 
धोक्याचे उद्योग यामधीळ संशोधन 
(२२३००४५२) 


विवरणपत्र “फ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 


t 
2:41:07 +05'30" 


2230- | कामगार व सेवायोजन 
Le १- | कामगार 
०२- | कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता 
(००)(०७) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागांचे 
बळकटीकरण (२२३००९८९) 
Meghashyam ऐप, 
Nawar cp ot alae als 
Dare se Sats 
(ATA नवार) 


कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


